कोतवाल संवर्गाच्या पदभरतीसंदर्भात 
सुधारीत मार्गदर्शन. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१७/ई-१० 
पहिला मजला, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- १७ 4, २०२३ 


वाचा: शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.केओटी-२०१२/प्र.क्र.४३२/ई-१०, 
दिनांक ०५ सप्टेंबर, २०१३ 


प्रस्तावना :- 
राज्यातील महसूल विभागाच्या अखत्यारीत कार्यरत असळेला कोतवाल संवर्ग हा 


अवर्गीकृत मानधन तत्वावरील पद असून शासकीय कर्मचारी नाही. कोतवाल संवर्गाकरीता 


दिनांक ०७ मे, १९५९ च्या शासन निर्णयान्वये स्वतंत्र सेवाप्रवेश नियम विहित करण्यात आलेले 


आहेत. तसेच कोतवाल संवर्गाची पदे भरतांना राज्यात सर्व ठिकाणी समानता येण्यासाठी 


महसूल व वन विभागाच्या दिनांक ०५ सप्टेंबर, २०१३ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारीत नियम व 


मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. तथापि, आता शासनाने भूतपूर्व दुय्यम 


सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतीळ नामनिर्देडानाच्या कोट्यातील पदे भरतांना मौखिक परीक्षा / 


मुलाखत न घेण्याबाबतचे धोरण ठरविले आहे. तसेच शासनाने सरळसेवा भरतीसाठी 


नामनिर्देशानाव्दारे पदभरती करताना वेळोवेळी सुधारित केलेल्या बिंदुनामावलीची 


अंमलबजावणी व आरक्षण कायद्यातील तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक आहे. सबब, सदरच्या 


बाबी विचारात घेता, कोतवाल संवर्गाच्या पदभरतीसंदर्भात महसूल व वन विभागाच्या दिनांक ०५ 


सप्टेंबर, २०१३ च्या शासन निर्णयातील सुधारित नियम व मार्गदर्शक तत्वांमधील अनुक्रमांक (४) 


व (५) मध्ये योग्य त्या सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन 


शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१७/ई-१० 


शासन निर्णय :- 
महसूल व वन विभागाच्या संदर्भीय शासन निर्णय क्र.केओटी-२०१२/प्र.क्र.४३२/ई-१०, 


दिनांक ०५ सप्टेंबर, २०१३ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद-१ येथील सुधारित नियम व 


मार्गदर्शक तत्वांमधील अनुक्रमांक (४) व (५) च्या तरतूदी अधिक्रमित करण्यात येत असून 


त्याऐवजी पुढीलप्रमाणे तरतूदी लागू करण्यात येत आहेत :- 


(8) कोतवाल संवर्गाची पदे नामनिर्देशानाने भरतांना १०० गुणांची लेखी परीक्षा 


घेण्यात यावी. लेखी परीक्षेसाठी वस्तुनिष्ठ, बहुपर्यायी स्वरुपाचे ५० प्रश्न 


असावेत. त्यानुसार सदर लेखी परीक्षेमध्ये उमेदवारांनी प्राप्त केलेल्या 


गुणांच्या आधारे निवडसूची तयार करुन निवडसूचीतीळल पात्र उमेदवारांची 


गुणवत्तेनुसार निवड करण्यात यावी. 


(५) नामनिर्देशानाव्दारे पदभरती करतांना बिंदुनामावळीची अंमलबजावणी 


संदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात येणाऱ्या प्रचलित शासन 


निर्णयातील तरतूदींची अंमलबजावणी करावी व आरक्षण कायद्यातील 


तरतुदींचे पालन करावे. 


२. महसूल व वन विभागाच्या संदर्भीय शासन निर्णय दिनांक ०५ सप्टेंबर, २०१३ च्या शासन 


निर्णयातील उर्वरित तरतूदींमध्ये कोणताही फेरबदल केला नसून सदरच्या तरतूदी जशाच्या 


तशाच लागू राहतील. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥६॥/959॥॥॥9.9०९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक 


२०२३०५१७११२८०४८२१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्र राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, SANJAY 
BANKAR 
(संजय बनकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१७/ई-१० 


२. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सर्व विभागाचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७. अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे वि.का.अ, मंत्रालय, मुंबई. 

८. सर्व विभागीय आयुक्त, 

९. सर्व जिल्हाधिकारी 

१०.सह सचिव / उप सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.निवडनस्ती (कार्यासन-ई१०), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


